अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना आदिवासी 
उपयोजनांतर्गत " मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप 
योजनेंतर्गत " अनुदान देण्याकरिता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६.०२.२०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, 
दि. १५.११.२०१८. 
2) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१८/ऊर्जा-७, 
दि. ०१.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, 
दि.३१.०१.२०१९ 


प्रस्तावना : 

राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १५.११.२०१८ 
अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून राज्यात एक लक्ष सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठी विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूद व अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांना विशोष घटक योजना/ आदिवासी 
उपयोजनांतर्गत निधीचा वापर करून नवीन सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग 
यांनी अनुसुचित जाती/जमातीच्या ळलाभार्थ्याकरीता लागणारा निधी हा विहोष घटक योजना व आदिवासी 
उपयोजना नियतव्ययाच्या रकमेतून अनुसुचित जाती/जमातींच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य हिस्सा व लाभार्थी 
हिस्सा वगळून उर्वरीत निधी (यात लाभार्थ्यांच्या ५ टक्के हिस्सा व्यतिरिक्त ५ टक्के अतिरिक्‍त हिस्सा व 
पंपाची उर्वरीत रक्‍कम यांचा समावेश आहे) उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. सदरची योजना ही वैयक्तिक 
लाभार्थ्यासाठी असल्याने, या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत " सौर 
विजेवरील कृषी पंप बसविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान " मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजनेंतर्गत "महावितरण 
कंपनीस अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी, मागणी क्र. टी-०५, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० नवीन व 
नवीकरणीय उर्जा अंतर्गत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७/ऊर्जा-७ 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत " सौर विजेवरील कृषी पंप 
बसविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान "या योजनेसाठी महावितरण कंपनीस अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी 
खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Pe TRA 
अ.क्र इंग्रजीत मराठीत 
| Demand No. T-05 मागणी क्र. टी-०५ 
Major Head-2810 New and Renewable मुख्य लेखांशिर्ष-. 2290, नंवीनं घे 
ia नवीकरणीय उर्जा | 
(00) 


Minor Head--796 Tribal Area Sub Plan | (°°) 
Group Head ~01) Tribal Area Sub Plan | गौण शिर्ष - ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


H - 1 ier जनजाती 
Sub, गात, व > ५१०१ ee | are aie व SSI ha लागना 
Minister Solar Agriculture Pumps 


Scheme (TSP) उप गट शीर्ष - (00)(09) मुख्यमंत्री सौर कृषि 


Object-31 - Grant-in-aid (Non-Salary) 
(22900898) कार्यक्रम 


उदिष्ट-३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 


२. Brame निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा 
तथा कामगार विभाग/यूओआर-१७५/२०१८-१९/१०८०, दि. २८/०१/२०१९, आदिवासी विकास 
विभागाचा अनौ. सं. क्र. आविवि ३०/६, दि. २१/०१/२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. २९/२०१९/व्यय-१४, दि.२३/०१/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3 ol INIA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०६१६४५५२७९१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, 
Digitally signed by Nanasaheb 
Rajaram Dhane 
Date: 2019.02.06 16:47:19 +05'30' 
(ना रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७/ऊर्जा-७ 


५) मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

६) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

७) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१३) सचिव, आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१४) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., WHATS, 
वांद्रे (पू), मुंबई - ४०० ०५१. 

१६) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, स.न.१९१, म्हाडा विणिज्य संकुल, 
दुसरा मजला, त्रिदलनगर समोर, येरवडा, पुणे ४११००६ 

१७) वित्त विभाग, (व्यय-१६/अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई 

१८) नियोजन विभाग, (कार्यासन १४१३/१४६१) 

१९) अवर सचिव (रोख ARG), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

20) अवर सचिव (ऊर्जा - 3), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

29) कक्ष अधिकारी (प्रशा-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

२२) निवडनस्ती-ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


